जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(कृषी) संवर्गातील विस्तार अधिकारी (कृषी) 
(महाराष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची.दिनांक 
०१/०१/२०२३ रोजीची एकत्रित तात्पुरती 


ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२३/प्र.क्र. ३९६/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- ३१/१०/२०२३ 


संदर्भ:- 

१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक २०२३/विशा-आस्था/मविसे-१/कावि-१७६, 
दिनांक १२-०५-२०२३ 

२) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक विशा/आस्था/कार्या ११ (३)/कावि/४८५/ 
२०२२, दिनांक ११ मार्च, २०२३ 

३) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक विकास/ज्येष्ठतासुची/कावि/६३४/२०२२ , 
दिनांक २६ डिसेंबर, २०२२ 

४) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक विकास/मविसे/कार्या-१/से.जे.सू / 
२०२३, दिनांक २५-८-२०२३ 


शासन परिपत्रक:- 


जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ (कृषी) संवर्गातील विस्तार अधिकारी ( कृषी) ( महाराष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) 
दिनांक १.१.२०२३ ची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. सरदर तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावी व त्याबाबत संबंधितांचे काही आक्षेप 
व हरकती असल्यास त्या कार्यालयीन अभिळेख्यावरुन छाननी करुन आणि आक्षेप योग्य असल्यास, योग्य ते 
प्रमाणपत्र देवून विभागीय आयुक्‍त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या शिफारशींसह खाली 
दिलेल्या विवरणपत्रात नमूद करुन संबंधित कागदपत्रांसह शासनाकडे पाठविण्यात याव्यात. आक्षेप न 
तपासताच शासनाकडे पाठविण्यात येवू नयेत. छाननी करुन न पाठविता प्राप्त झाळेले तसेच संबंधितांनी परस्पर 
शासनाकडे पाठविलेले आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाहीत. 


३. सदर ज्येष्ठतायादीमध्ये ज्या विस्तार अधिकारी (कृषी) (HHS विकल्प ) यांनी त्यांची शैक्षणिक अर्हता, 
जन्म दिनांक, जात प्रवर्ग, सेवा पुर्व परिक्षा उत्तीर्ण/सुट, आंतर जिल्हा बदलीने बदली झालेल्या जिल्हयात रुंजू 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ३९६/आस्था-४ 


झाल्याचा दिनांक, सेवा पुर्व परिक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण न झाल्याने सेवा जेष्ठता गमावल्यामुळे/ सुट 
मिळाल्यामुळे, संबंधितास मिळालेला नवीन नियमित नियुक्‍ती दिनांक याबाबतची माहिती शासनास कळविलेली 
नाही त्यांचे रकाने रिक्‍त ठेवण्यात आलेले आहे. 


४. ज्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी विहित कालावधीत सेवा पूर्व परिक्षा उत्तीर्ण झाले नसल्याने सेवा जेष्ठता 
गमावली आहे त्यांचा नियमित नियुक्‍ती दिनांक नमूद करताना ते ज्या दिनांकास सेवा पूर्व परिक्षा उत्तीर्ण झाले 
आहेत वा त्यांना ज्या दिनांकास सेवा पुर्व परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट मिळाली आहे तो दिनांक त्यांचा 
नियमित नियुक्‍ती दिनांक म्हणून नमूद करण्यात यावा 


प्‌. विस्तार अधिकाऱ्याची आंतर जिल्हा बदली झाली असल्यास , ते ज्या दिनांकास बदलीच्या ठिकाणी 
रुंजू झाले तो दिनांक Qs करावा. 


६. विस्तार अधिकारी दिव्यांग असल्यास त्याचा दिव्यांग प्रवर्ग व दिव्यांग प्रमाणपत्र कार्यालयास सादर 
केल्याचा दिनांक नमूद करावा व प्रस्तावासोबत दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करावे. 


उपरोक्त अ.क्र. ३ ते ६ येथील माहिती दिनांक २० नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी संबंधित विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालयामार्फत शासनास पोहचेल अशा पध्दतीने पाठवावी . माहिती विहित कालावधीत शासनास विहित 
मार्गाने प्राप्त न झाल्यास संबंधित विस्तार अधिकारी ( कृषी ) ( मकृसे विकल्प ) यांची नावे अंतिम 
ज्येष्ठतायादीतून वगळण्यात येतील व त्याची त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद आणि संबधित उपायुक्त (आस्थापना) , विभागीय आयुक्त कार्यालय यांची राहील. 


७. आक्षेप अर्ज विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे पाठविण्याचा शोवटचा दि. Qo नोव्हेंबर, २०२३ असा 
आहे. सदर दिनांकानंतर प्राप्त झाळेले आक्षेप शासन स्तरावर विचारात घेतले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी. 
८. तसेच दरम्यानच्या कालावधीत सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्त, राजीनामा अथवा निधन झालेल्या, 


आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांचीदेखील नावे उचित नोंदीसह कळविण्यात यावीत. 


अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनामाचा वापर करुन “करीता” म्हणून साक्षांकित केलेले प्रस्ताव शासन स्तरावर ग्राह्य rt नाव व वापर करुन “करीता” साक्षां प्रस्ताव स्तरावर 


१०. सदर ज्येष्ठतासुचीवर आक्षेप असल्यास, असे आक्षेप खाळील तक्त्यात नमूद प्रारुपानुसारच सादर 
करावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ३९६/आस्था-४ 


अ.क्र. । विस्तार अधिकारी । कर्मचाऱ्याचे | जेष्ठतासूचीतील ज्या | सुचविलेळी | अभिप्राय 
(कृषी) (म.कृ.से. नांव रकान्यामध्ये दुरुस्ती दुरुस्ती 


विकल्प) यांच्या करावयाची आहे तो 
दिनांक १.१.२०२३ रकाना क्रमांक व 
च्या तात्पुरत्या असलेली सध्याची नोंद 
राज्यस्तरीय 
यादीतील अनुक्रमांक 


११. शासनाने यपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठता सूचींसंदर्भात असे निदर्शनास आले आहे की, सदर ज्येष्ठता 
याद्या संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात येत नाहीत. त्यामुळे संबंधितांना त्याबाबतचे आक्षेप वेळीच नोंदविता 
येत नाहीत. बर्‍याचदा संबंधित कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ज्येष्ठता सूचीत दुरुस्ती करण्याची विनंती 
करतात. अशा प्राप्त झालेल्या प्रत्येक विनंती अर्जानुसार ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ती दुरुस्ती करण्यासाठी 
वेळोवेळी शुद्धीपत्रके काढावी लागतात. तसेच यामुळे मानीव दिनांकाची प्रकरणे उद्भवतात. सबब सोबतची 
ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधितांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून द्यावी व तसे केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास 
पाठवावे. 

१२. अंतिम ज्येष्ठतासुचीसाठी आक्षेप /हरकती/ माहिती सादर करताना ग्राम विकास विभागाच्या शासन 
परिपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२०/प्र.क्र.८९/आस्था-४, दि. १३ नोव्हेंबर, २०२० मधील सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 

१३. जेविस्तार अधिकारी सेवा पुर्व परिक्षा उत्तीर्ण झालेले नाहीत वा ज्यांना सदर परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 
सुट मिळालेली नाही san विस्तार अधिकाऱ्यांची नावे राज्यस्तरीय सेवा जेष्ठतेसाठी पाठविण्यात येवू नयेत. 


१४. प्रस्तावासोबत सेवापुस्तकाच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, पदवी/पदवीका उत्तीर्ण झाल्याचे 
सर्टीफिकेट, कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षाची मार्कलिस्ट, विस्तार अधिकारी ( कृषी) पदावरील नियमित नियुक्ती 
आदेशा, सेवा पुर्व परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या निकालाची प्रत, सेवा पुर्व परिक्षा उत्तीर्ण करण्यास सुट मिळाली 
असल्यास सुट दिल्याचे आदेशा, सेवा पुर्व परिक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण न झाल्यास ज्या दिवशी उत्तीर्ण 
झाले आहेत त्या दिनांकास नियमित नियुक्‍ती दिनांकात बदल झाल्याचे आदेशा, जात प्रमाणपत्र., जात वैधता 
प्रमाणपत्र, आंतर जिल्हा बदली झाली असल्यास ज्या जिल्हयात बदलीने रुजू करुन घेतले आहे तो रुजू करुन 
घेतल्याबाबतचा आदेशा व या सर्व आदेशांच्या सेवा पुस्तकाच्या ज्या पानांवर नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत त्या 
पानांची छायांकित जोडण्यात यावी. सदरहू सर्व कागदपत्रे संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुळ 
Actes पडताळून पहावित व त्यांनी सदर कागदपत्रे खरी व योग्य असल्याची स्वत: खात्री करुन, 
साक्षांकित करुनच शासनास सादर करावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ३९६/आस्था-४ 


१५. संबंधित विस्तार अधिकारी ( कृषी ) ( मकृसे विकल्प ) हे अधिसंख्य असल्यास तसे शासनास अवगत 
करण्यात यावे. 

१६. सदर यादी संबंधित विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाने शासनास उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीच्या 
आधारे तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे या यादीच्या अनुषंगाने भविष्यात कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास 
त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि संबधित उपायुक्‍त 
(आस्थापना) , विभागीय आयुक्त कार्यालय यांची राहील. 

१७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३१०३११५१३५४४८२० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
POPAT DATTATRAY A bx:ch Porat DaTTATRAVA DESHMUKH © ~IN, 


S = MAHARASHTRA, O = RURAL DEVELOPMENT 


D ES H M U KH य मनम MANTRALYA, MUMBAI, OU = 


Date: 2023.10.31 15:15:37 +05'30" 
(पो.द.देशामुख) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच 
विभागीय आयुक्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
eee श्री राजू दगा पेंढारकर नंदूरबार ०१.०६.१९६८ १९,०७.२००४ खुला 
२. |श्रीकेएसगायकवाड औरंगाबाद ०९.०६.१९६६ २०.१०.२००५ अजा उत्तीर्ण 
२. श्रीडीएमजोज्ली औरंगाबाद । २३.०५.१९६६ २०.१०.२००५ | खुला उत्तीर्ण 
४. | श्रीमती पुनम प्रसाद काणे ठाणे १०.०१.१९७७ १०.०५.२००५ इमाव 
४. | श्री आय.एस. भांडारकर भंडारा १५.०५.१९८० | एम.एस.सी. (कृषी) | १९.०७.२००६ इमाव उत्तीर्ण 
६. श्रीपीपी गाडे हिंगोली ०३.०१.१९८१ ०५.०९.२००६ | खुला उत्तीर्ण 
७. श्री. एस के शिवणकर हिंगोली २८.०५.१९८३ ०६.०९.२००६ इमाव उत्तीर्ण 
द श्री यु डब्लू नेटके बीड १५.०८.१९७८ १३.०९.२००६ इमाव उत्तीर्ण 
२. श्रीमती आशाबाई ईश्वर पवार | अहमदनगर | ०१.०६.१९७५ ०९.१०.२००६ | खुला 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
|= ?. | श्री नितीन केडावराव ढवस चंद्रपूर १३.०७.१९८१ | बी.एस.सी (कृषी) | ३०.१०.२००६ | इमाव उत्तीर्ण 
११. | श्री शिवशंकर पांडुरंगजी . एचएससी (कृषी) 
कुळसंगे र i चंद्रपूर १४.०१.१९६७ | oo aia ) | 02.99.2006 अंज उत्तीर्ण 
कुळसंगे पदविका 
१२. श्री संजय सोमाजी कांबळे चंद्रपूर १९.०६.१९७५ | बी एससी (कृषी) | २०.११.२००६ अजा उत्तीर्ण 
१२. ।श्रीबी आर उकंडे परभणी ०९.१२.१९८२ 29.04.2009 | भजब उत्तीर्ण 
१४. | श्री महेश गोरख विसपुते नंदूरबार २४.०२.१९७८ २८.०९.२००७ । खुला 
१५. श्री जे एस सोनटक्के हिंगोली ०७.०३.१९७१ ०९.०२.२००७ | खुला उत्तीर्ण 
१६. । श्री एस एम सरसमकर औरंगाबाद । ०२.०९.१९८१ ०३.१०.२००७ | खुला उत्तीर्ण 
१७. । श्रीमती दिपाली भिकारी नंदूरबार मागाचा एम.एस. सी. गवा खुला उत्तीर्ण 
अढायगे % a (कृषी) क 3 
१८. | श्रीमती निलम मधुकर paneer जां 
aon अहमदनगर । 22.08.9808 २३.१०.२००७ | अ.जा. 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१९. श्री आर एफ पाटील औरंगाबाद २०.०६.१९७९ २६.१०.२००७ इमाव उत्तीर्ण 
। प्रतापसिंग विठठलसिंग 

रीड, (तती नाशिक । २५.०१.१९६८ । कृषिपदविका । ०१.०१.२००८ | विजाअ । उत्तीर्ण 

परदेशी 
२१. | श्री पोपट छबूराव त्रिभूवन नाशिक ०१.०६.१९७० | कृषि पदविका २७.०६.२००८ अजा उत्तीर्ण 
२२. । श्रीम अर्चना प्रभाकर कारंडे कोल्हापूर सरळसेवा ०४.०७.२००८ । इमाव प्रा क 

. | श्री नारायण तूकारामजी 

व चिरंगे a वर्धा १०.०९.१९६७ । कृषी पदविका २१.०७.२००८ | अजा 

चिरंगे 
२४. | ot fe oft ere परभणी ०२.१०.१९७७ २०.११.२००८ | खुला उत्तीर्ण 
२५- |श्रीपी आर माने नांदेड १९.०५.१९८२ ०८.१२.२००८ | खुला उत्तीर्ण 
ह (तिशी रिवा नंदूरबार २०.०५.१९८२ ०९.०१.२००९ खुला 

पाटील 
२७. | श्री आर एम चोंडे नांदेड ०४.०५.१९६६ ०२.०३.२००९ | खुला उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१८. | श्री जी एल मगर परभणी २७.०३.१९७७ ०८.०४.२००९ खुला उत्तीर्ण 
S| of विजकूमार पंडित केदार नाशिक ०१.०६.१९७९ कृषि पदवी १०.०७.२००९ | भजड उत्तीर्ण 
a कु das} अशोकराव गावंडे वाशिम १९.०६.१९८७ | बी एससी (कृषी) | १८.०७.२००९ खूला उत्तीर्ण 
२). । श्री एस ए ताडेवाड हिंगोली १३.०३.१९८१ २७.०७.२००९ अजा उत्तीर्ण 
२२. | श्री आर व्ही देशमूख जालना ०१.०५.१९६४ ०६.०८.२००९ । खुला उत्तीर्ण 
२३. | श्री कांबळे बी एस जालना ०४.०९.१९८६ ०७.०८.२००९ अजा उत्तीर्ण 
२४. श्री योगेश सुधाकर हिवराळे नंदूरबार २१.०१.१९८२ १२.०८.२००९ | खुला 
२५. श्रीबीपी सुर्यवंशी नांदेड ०२.१०.१९७३ २३.०८.२०१० । खुला उत्तीर्ण 
२ ee rane बी टेक (कृषी) जा. | St 
ए.व्ही ग् भंड .११.१९७५ अभियांत्रिकी we. अ उत्तीर्ण 
श्री ए.व्ही गजभिये भंडारा ११.११.१९७ अभियांत्रिकी २७.०८.२००९ | अजा 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
२७. | श्री विलास नथ्थुजी ताजने चंद्रपूर १९.०१.१९६७ | बी एससी (कृषी) | ०४.०२.२०१० इमाव उत्तीर्ण 
३८. | श्रीम आसावरी आप्पासाहेब कोल्हापूर ee oe खुला 
जाधव 
. श्री शौलेश बिलासप्रसाद , 
र तिवारी भू . चंद्रपूर १३.११.१९७० | एम एससी (कृषी) | ०५.०६.२०१० खला सूट 
४०. श्री किरण आनंदा मोरे नाशिक | ०८.११.१९८७ | कृषिपदविका | २१.०९.२०१० | इमाव । उत्तीर्ण ट्ट a 
४१. | श्रीम शुभांगी भिमसेन कोल्हापूर नगा यो अंतरजिल्हा बदलीने हजर 
a कोल्हापूर सरळसेवा १०.१२.२०१० अजा दि १०.१२.२०१० 
व श्री सुनिल मू गावंडे अकोला १९.१२.१९७१ बी टेक (कृषी) ०७.०१.२०११ इमाव उत्तीर्ण 
४२३. | श्री. गजानन शि गावंडे अकोला २०.०१.१९७२ | एम एससी (कृषि) | ०७.०१.२०११ इमाव उत्तीर्ण 
४४. | sft प्रमोद आ महाले अकोला २४.१०.१९७३ | कृषि पदविका ०७.०१.२०११ इमाव उत्तीर्ण 
४५. मनोज दि मूंढे अकोला एस सी (कृषी) खूला सतरा अंतरजिल्हा बदलीने वि अ 
श्री मनोज दि अकोला ०९.०६.१९७६ | बीएससी( २२.०२.२०११ ol उत्तीर्ण कृषी पदावर रुजू दिनांक 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
२०.०२.२०११ 
४६. श्री मुरलीधर भरतरामजी . 
: a चंद्रपूर १०.०८.१९७४ | एम एससी (कृषी) | ०७.०४.२०११ अज उत्तीर्ण 
४७. श्रीमती ए डब्ल्यू जाधव औरंगाबाद । १५.०६.१९७९ ०३.०५.२०११ खुला उत्तीर्ण 
SC. | st uate garda ढोरे चंद्रपूर ०५.०३.१९६९ | बी एससी (कृषी) | ३१.०५.२०११ इमाव उत्तीर्ण 
४९. श्री नानाभाऊ रामचंद्र धुळे re क खुला 
पाटील ड ~ कि नड 
१०. | श्री एम एस बिडवे उस्मानाबाद । १३.०५.१९८३ ०४.०७.२०११ खुला उत्तीर्ण 
५). श्री नरहरे सचिन नरसिंगराव लातूर २२.०९.१९८६ २१.१०.२०११ । इमाव उत्तीर्ण 
५२. | श्री गौतम हरिभाऊ फाजगे अहमदनगर | १०.९.१९८१ १९.११.२०११ | अ.जा. 
१२३- | श्री छोटू दलपत राठोड नंदूरबार ०१.०३.१९६७ ३०.११.२०११ खुला 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
५४. | sf सचिन देवराम चौधरी अहमदनगर =| १७.०२.१९८४ ०१.१२.२०११ | इ.मा.व. 
५५. । श्री जयवंत देविदास पराडके | नंदूरबार ३१.०१.१९८४ ३०.१२.२०११ खुला 
५६. | श्री निलेश देवराव 
यवतमाळ .,०७.१९८ एम एस सी (कृषि) ,०१.२०१ इमाव उत्तीर्ण 
ढाकुलकर २०.०७.१९८३ | एम ए (Ply) 08 09.2092 g 
a कु के. के. तिराले गोंदिया १५.०३.१९८० | बी एस सी (कृषी) | ०७.०२.२०१२ इमाव उत्तीर्ण 
१५८. | श्री किरण उत्तमराव पाटील जळगांव १५.०३.१९८७ | बी.एस.सी.(कृषि | ०१.०३.२०१२ खुला उत्तीर्ण 
५९. | श्री दिनेज्ञ प्रकाह कोते जळगांव ३१.१०.१९८२ | एम.एस.सी. (कृषी) | ०१.०३.२०१२ इमाव उत्तीर्ण 
| ना बीएससी 
य श्री विशाल चंद्रकांत देवकर वर्धा ०७.०३.१९८७ ae = a 09.03.2092 विमाप्र उत्तीर्ण 
हॉटीकल्वर 
ग श्री व्ही एस नवले जालना १७.०५.१९८३ ०५.०३.२०१२ इमाव उत्तीर्ण 
"> | ot PaaS जालना २१.०१.१९७४ ०५.०३.२०१२ इमाव उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
GS. | se awe परभणी ०८.०६.१९८७ ०७.०४.२०१२ इमाव उत्तीर्ण 
६४. । श्री बोरगांवकर इयाम लातूर ee 30.09.2092 । खुला उती 
वसंतराव G a aa Ss 
सरळसेवा भरती fe Bt 
दि 92.082090 7 दि 
40.08.2092 पर्यंत 
अनाधिकृत गैरहजेरीमूळे 
४७(१) नूसार मागील सेवा २ 
वर्श १ महिना २६ दिवस 
श्री गजानन व्यंकटराव ०५५७५६ 
६५. ae यवतमाळ ०१.०१.१९८२ | एम एससी (कृषि) | ११.०६.२०१२ अ.ज. उत्तीर्ण । आहे त्यामूळे मागील सेवेचा 
mats हक्‍क गमविला आहे दि 
०३.०८.२०१९ ला प्रत्यक्ष 
रुजा परंतू १२.०४.२०१० ते 
दि १०.६.२०१२ पर्यंत 
अनाधिकृत गैरहजेरचा 
कालावधी सेवा खंडीत 
केल्याने ११ जून २०१२ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
पासून नियमीत नियुक्तीचा 
दि समजण्यात यावा 
६६. आंतरजिल्हा दिलीने विअ 
अंजली विनायकराव कुर्वे यवतमाळ १०.१२.१९८० | एम एस सी (कृषि) | ०५.०७.२०१२ | इमाव उत्तीर्ण कृर्‍या पदावर रुजू दि 
०५.०१.२०१२ 
६७. | श्री विश्वेश्वर महादेव कोडापे यवतमाळ १७.०६.१९६८ | कृषिपदविका | २७ .०७.२०१२ | अज उत्तीर्ण 
६८. श्री टी एन पवार गडचिरोली १७.०७.१९८६ | बी एससी (कृषी) | ३१.०७.२०१२ | विजाअ उत्तीर्ण 
वर ता ततर बुलढाणा एस सी (कृषी oa उत्तीर्ण सरळसेवाआजिवने 
श्री कांता खंडूजी मानकर बुलढाणा | ०६.०६.१९८६ | बीएससी( ७ आना उत्तीर्ण रुजू दि ०६/१०/२०२० 
७०. | श्रीमती जयश्री बापूसाहेब ron सल 
sei अहमदनगर | 93.99.9922 90.06.2092 | खुला 
जाधव 
७). श्री एन जी सुर्यभान नांदेड ०४.०३.१९७१ ०१.०९.२०१२ | अ.जा. उत्तीर्ण 
७२. श्रीपीबीउंचे जालना २०.०७.१९७९ २३.०२.२०१३ खुला उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
७२. | श्री पोपट होकजी पाटील नाशिक २०.०९.१९६६ | कृषिपदविका ०५.०३.२०१३ खुला उत्तीर्ण 
७४. श्री प्रविण गणपत गायकवाड नाशिक ०६.१०.१९६५ | बी.एस.सी.(कृषि) | १८.०३.२०१३ अजा उत्तीर्ण 
७५. श्री रामचंद्र रं देशमूख चंद्रपूर १०.०२.१९८७ | बी एससी (कृषी) । १७.०६.२०१३ खुला उत्तीर्ण 
७६.८ | state दौलतराव पेटकर चंद्रपूर २८.१०.१९७३ | एम एससी (कृषी) | १७.०६.२०१३ इमाव उत्तीर्ण 
(9७. कु रोहिणी प्रभातकूमार विहित संधीत सेवा परिक्षा उत्तीर्ण 
aan oe & चंद्रपूर ०६.१२.१९८७ | एम एससी (कृषी) | १७.०६.२०१३ | इमाव उत्तीर्ण se iii 
धरण्यात आली आहे. 
ee तावर चंद्रपूर ०७.०८.१९८६ | एम एससी (कृषी) । १७.०६.२०१३ अजा नाही 
सपकाळ र. क ? Of. 
ra श्री उमेशकूमार दौलत शिंदे चंद्रपूर ३१.१०.१९८५ | बी एससी (कृषी) | १७.०६.२०१३ भजब नाही 
८०. कु. ईशा पी. कोडापे गडचिरोली । २८.११.१९८८ | एम एससी (कृषी) | १९.०६.२०१३ | अज उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
८). श्रीमती डी ए लहाने जालना १८.१०.१९९० ०४.०७.२०१३ | अ.जा. उत्तीर्ण 
८२. | श्री गजेन्द्रकुमार साईनाथ 
वाशिम ११.०७.१९८७ | बी एससी (कृषी) ५.०७.२०१ विमा प्र उत्तीर्ण 
तयार छि ०७.१९ एस सी (कृषी) | ०५.०७.२०१३ 
८२. | श्री अशिष श्रीधर मुळे वाशिम ०८.०३.१९८८ | बीएससी (कृषी) | ०५.०७.२०१३ खुला उत्तीर्ण 
८४. श्री लक्ष्मण विठ्ठलराव कोल्हे वाशिम ०३.०२.१९९० | बी एससी (कृषी) | ०५.०७.२०१३ | इमाव उत्तीर्ण 
८५. | श्रीमती एस डी गुट्टे हिंगोली ०६.०४.१९८९ ०८.०७.२०१३ । भजड उत्तीर्ण 
८६. | श्री पाटील सचिन प्रतापराव लातूर १५.१२.१९८७ ०९.०७.२०१३ खुला उत्तीर्ण 
८७. ।कु पाटील सुनयना चंद्रकांत लातूर 049.940.9880 08 019.2093 खुला उत्तीर्ण 
८८. श्री अनिकेत अनिल लोहार रत्नागीरी २०.०६.१९८८ १०.०७.२०१३ । भजब 
८७. श्री एस एस कासार नांदेड २१.०४.१९८६ १८.०७.२०१३ इमाव उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 

पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 

नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 

दिनांक 
२०. | oft wag गडगिळे नांदेड १३.०१.१९८९ १८.०७.२०१३ | इमाव उत्तीर्ण 
होर कु जे बी भोसले नांदेड ०६.०२.१९८७ २४.०७.२०१३ खुला उत्तीर्ण 
२२. कु एसटी सुतार नांदेड ११.०५.१९८७ २६.०७.२०१३ | इमाव उत्तीर्ण 
२३. | st डी एस शिंदे नांदेड ०३.०२.१९८१ ०१.०८.२०१३ । खुला उत्तीर्ण 
Se कु पीवाय धांडे नांदेड ११.०७.१९८६ ०१.०८.२०१३ अजा उत्तीर्ण 
९५. | श्रीधिरज कडू बढे जळगांव ०५.०९.१९८४ | एम.एस.सी. (कृषी) | ०५.०८.२०१३ | खुला उत्तीर्ण 
९६. श्री ईश्वर बाबूराव देशमूख जळगांव २८.०७.१९७८ । एम.एस.सी. (कृषी) । ०५.०८.२०१३ इमाव उत्तीर्ण 
९७. | श्री धिरज सुरेश हिवराळे जळगांव १८.०१.१९८७ | एम.एस.सी. (कृषी) | ०५.०८.२०१३ । भजक उत्तीर्ण 
| श्री सुनिल यशवंतराव गावडे | रत्नागीरी १७.०८.१९७९ ०६.०८.२०१३ | खुला 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
२९. | श्री दिनेश तूकाराम राणे रत्नागीरी ०१.११.१९७७ ०६.०८.२०१३ | इमाव 

aw श्रीम रोशनी राहुल जाधव रत्नागीरी । ०७.१२.१९८५ ०८.०८.२०१३ | अजा 
ae श्री काकासाहेब पोपटराव लताला खुला 

as अहमदनगर | 20.06.9828 ०८.०८.२०१३ खुला 

खोसे 
१०२. | श्री बाळासाहेब अशोक ह वतर खला 

न्या अहमदनगर १.११.१९८४ १३.०८.२०१३ खुला 

कासार 
१०३. श्रीमती प्रतिभा बाबासाहेब Fiore pee उत्तीर्ण 

meee औरंगाबाद २१.०६.१९८४ ३०.०८.२०१३ अजा उत्तीर्ण 

कांबळे 
१०४. श्री विकास शिवाजीराव aid | औरंगाबाद । १०.०४.१९८३ ०३.०९.२०१३ । खुला उत्तीर्ण 
१०५- | श्रीएस एस बेलदार नांदेड ०५.१०.१९८३ १८.०९.२०१३ | भजब उत्तीर्ण 
१०६. | of दिनेश साहेबराव खोपे नागपूर ०६.०१.१९८७ | एम एस सी (कृषी) | ३१.१२.२०१३ इमाव उत्तीर्ण 
१०७. श्री खंडूजी विठ्ठल धुमाळे यवतमाळ ०५.०७.१९८५ । बी एस सी (कृषी ०४.०२.२०१४ अज उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१०८. | sh संदीव केरबा वाघमारे यवतमाळ १५.०५.१९८७ | एम एस सी (कृषि) | ०४.०२.२०१४ | अजा उत्तीर्ण 
१०९. श्री डी आर साखरे भंडारा १८.०८.१९६८ | एम एस सी (कृषी) | ०५.०२.२०१४ अजा उत्तीर्ण 
haa १०. | श्री जयप्रकाश रामरक्षा 
य अमरावती १२.०९.१९६८ | बी एससी (कृषी) | ०५.०२.२०१४ Eo उत्तीर्ण 
त्रिपाटी 
ieee १). | श्री सचिन गंगाधर सरोदे नाशिक ३१.०८.१९८५ कृषि पदवी १२.०२.२०१४ | अजा उत्तीर्ण 
११२. | sheer घोडसे नांदेड 08.09.9892 30.04.2098 | खुला उत्तीर्ण अंशकालीन 
११२. श्रीएसएमहोटे वर्धा २३.०७.१९६९ | बी एससी (कृषी) | ०३.०७.२०१४ | भजक उत्तीर्ण 
११४. | श्री एकनाथ गुणाजी घाणेकर | रत्नागीरी ०७.१२.१९६६ १४.०८.२०१४ । इमाव 
११५. । श्री जयवंत आनंदा गारे नाशिक १९.०३.१९७४ । कृषि पदविका ११.०९.२०१४ अज उत्तीर्ण 
११६. | श्री यशपाल काशिनाथ 
शे लवी डि नाशिक १६.०८.१९७५ | कृषि पदविका ११.०९.२०१४ अज उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
११७. | श्री सावंत के ए जालना ०६.०४.१९८९ १२.११.२०१४ । अ.जा. उत्तीर्ण 
११८. । श्री ऐनलावर गंगाराजू रमेश लातूर ०६.१०.१९८६ १५.११.२०१४ अज उत्तीर्ण 
११९. । श्री सय्यद सलीम कबीर परभणी २७.१०.१९८८ २१.११.२०१४ खुला उत्तीर्ण 
१२०. | श्री एएस माळी उस्मानाबाद । ११.०२.२०१४ २१.११.२०१४ इमाव उत्तीर्ण 
१२१. | श्री अनंतकूमार सुभाषराव a 
डे कडक बत अमरावती ०७.०१.१९८२ | बी एससी (कृषी) | १५ .१२.२०१४ | खूला उत्तीर्ण दिव्यांग कर्णबधीर 
१२२. श्री मोहनिशकूमार 
अमरावती १७.०८.१ बी एस सी (कृषी) | १६ .१२.२०१४ | खूला उत्तीर्ण 
गजाजनराव कोरडे an ea (cae “a 
१२२. | sh und बंडगर उस्मानाबाद | ०६.०१.१९८८ ०७.०१.२०१५ | भजक उत्तीर्ण दिव्यांग कर्णबधीर 
१२४. | श्री ज्ञानेश्वर बंडुजी पुलाते अमरावती ०२.०८.१९६७ कृषीपदवीका २३.०१.२०१५ इमाव 
१२५. | श्री प्रवीण Gear चोपडे अहमदनगर । १०.६.१९८९ ३१.०१.२०१५ | खूला 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१5१6 shy राहूल गुलाबराव डंभारे यवतमाळ १४.११.१९८९ | एम एससी (कृषि) | ०२.०२.२०१५ इमाव उत्तीर्ण 
१२७. | श्री अजय नारायण आठवले | यवतमाळ | ११.०७.१९८९ | बी एस सी (कृषी) | ०३.०२.२०१५ | अजा उत्तीर्ण 
१२८. | sft विश्राम काशीराम वाडगे । यवतमाळ ११.०२.१९७३ । कृषीपदवीका ०५.०२.२०१५ | अज उत्तीर्ण दिव्यांग 
१२९. | श्रीमती मनीषा किसनराव ध्या = 
aS अहमदनगर | 93.08.9903 08.02.2094 | SAT. 
शिंदे 
१३०. | श्री अजय रमाकांत 
यवतमाळ ११.१२.१९६८ | बी एस सी (कृषी .०२.२०१५ Wor उत्तीर्ण 
च २.१९६ एस सी (कृषी) | ०९.०२.२०१५ | खू 
१३१. | sh he बंडगर गोंदिया १६.०९.१९८५ | बी एससी (कृषी) | ०९.०२.२०१५ भजक उत्तीर्ण दिव्यांग-अल्पद्ृष्टी 
१३२. । श्री मदन उत्तम शेवाळे अहमदनगर । २१.१२.१९८६ ०२.०३.२०१५ | इ.मा.व 
१३२३. | श्री गोरे अमोल बालासाहेब नांदेड २७.१०.१९८७ ०५.०३.२०१५ | इमाव उत्तीर्ण 
१२४. | श्रीमती गुलाम उजमा बेगम नांदेड ०८.०७.१९८८ 04.03.2094 | खुला उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१३५. श्री पाटील दिपक कांताराव नांदेड १६.०५.१९९१ ०७.०३.२०१५ इमाव उत्तीर्ण 
ne on ate नांदेड १६.०६.१९८३ १७.०३.२०१५ | अ.ज. । उत्तीर्ण 
a श्री एन यु शिंदे उस्मानाबाद । २२.०२.१९८५ ०७.०४.२०१५ अजा उत्तीर्ण 
१२८. श्री ललीत सुभाष बडगुजर ठाणे ०२.०१.१९८५ २७.०४.२०१५ | खुला 
१२६. | श्री किशोर अरविंद अवचार बुलढाणा २४.०४.१९८४ | एम एससी (कृषि) । ०७.०५.२०१५ खला उत्तीर्ण 
१४०. कु मनिषा श्रीकृष्ण डोंगरे बुलढाणा १५.०३.१९८८ | एम एससी (कृषि | ०७.०५.२०१५ | अजाती । उत्तीर्ण 
१४१. श्री पंकज शिवसिंग चव्हाण नागपूर १९.०७.१९८५ | बी एससी (कृषी) | २६.०५.२०१५ | खूला सूट 
१४२. | श्री सुधिर रामभाऊ दाभाडे बुलढाणा १५.०१.१९८६ | बी एससी (कृषी) | २७ .०५.२०१५ | अजा उत्तीर्ण 
१४३. | श्रीमती विद्या डोये नागपूर ०१.०७.१९६८ | बी एससी (कृषी) | १७.०७.२०१५ इमाव उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१४४. | श्री सुनिळ तानाजी खरे नाशिक ०१.०६.१९७१ कृषि पदविका ०७.१०.२०१५ खुला उत्तीर्ण 
१४५. एस एस राऊत परभणी गाव Saat विअप या पदावरुन 
श्री एस एस राऊत परभणी ०९.१०.१९७० VAIN, | SAT | SH | ata लेत आहे 
We. | sh one Gt ee गोंदिया ०२.०३.१९७५ | बी एससी (कृषी) । ०१.०१.२०१६ अजा उत्तीर्ण 
१४७. श्री रॉयल भिमराव धुळे औरंगाबाद । ०३.०९.१९८७ ०४.०१.२०१६ । अजा उत्तीर्ण 
१४८. | श्री संजय रामनाथ वाकचौरे | अहमदनगर | २३.०९.१९६९ ०१.०२.२०१६ । अ.जा. 
१४२. श्री रामकिसन aioe जाधव । अहमदनगर वढ ०१.०३.२०१६ | खुला 
१५०. श्रीजेबी घुगे हिंगोली ११.१०.१९६८ १५.०३.२०१६ । भजड उत्तीर्ण 
१५१. | श्री रणभीर सुमेध गौतम नांदेड ०६.०२.१९८३ २०.०४.२०१६ | अ.जा. उत्तीर्ण 
१५२. | श्री सिद्धीनाथ विलास त a 
अहमदनगर ४.६.१९९० शिका ०९.०६.२०१६ अ. जा. 


भजनावळे 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१५२. श्री एस एल माशाळकर उस्मानाबाद । २५.१०.१९७४ २३.०६.२०१६ | भजक उत्तीर्ण 
१५४. | श्री अमोल एकनाथ पाटील रत्नागीरी २०.०६.१९९२ १३.१०.२०१६ । खुला 
१५५- | श्री आर व्ही भोईनवाड उस्मानाबाद । १७.१२.१९७४ १५.१२.२०१६ । अज उत्तीर्ण 
१५६. श्री धमेंद्र रमेशसिंग ठाकुर पालधर २०.१०.१९७८ ०९.०२.२०१७ | खुला 
१५७. | श्री डी व्ही मोरलवार नांदेड ०२.०५.१९६५ २२.०३.२०१७ | खुला | उत्तीर्ण 
१५८. | श्री दादासाहेब आनंदा मांढरे | अहमदनगर १.६.१९७२ 2 ०१.०६.२०१७ | खुला 
१५९. । श्री राजकूमार कृष्णा 
: धायंगडे ene रत्नागीरी ०२.०६.१९६७ ०४.०८.२०१७ | FAH 
धायगुडे 
१६०. अधिसंख्य पदावर 
६०. श्री मनाज वि. बोपटे बुलढाणा ०२.०३.१९७६ | बीएससी(कृषी) | १३.०९.२०१७ | विमाप्र ची 
१६१. | श्री अंकुश द ठाकरे अकोला ०४.०१.१९८१ कृषीपदवीका १३.०९.२०१७ अज उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१६२. श्रीजी एस गोरे परभणी  । २६.०१.१९६५ ०२.०१.२०१८ | इमाव । उत्तीर्ण ee 
१६२. श्रीएसएकवळे परभणी ०१.११.१९७३ 39.09.2092 | खुला उत्तीर्ण 
१६४. | श्री दिपक गणपतराव 
: nee अमरावती ३०.०७.१९६८ कृषिपदविका १६ .०४.२०१८ | खूला उत्तीर्ण 
वाडेकर 
१६५. | श्री दिपक रामभाऊ राऊत अमरावती । १२.०९.१९६७ | बी एससी (कृषी) | १६ .०४.२०१८ | खूला उत्तीर्ण 
१६६. श्री देवेन्द्र गोविंदराव इंगोले वाशिम ०७.०१.१९६७ । कृषीपदवीका ०७.१२.२०१८ | खुला उत्तीर्ण 
१६७. श्री संजय शंकर इंगोले बुलढाणा २३.०६.१९७१ | एम एससी (कृषि) | १२ .१२.२०१८ | इमाव उत्तीर्ण 
१६८. | श्री विश्वेश्वर बजरंग राऊत बुलढाणा २५.०४.१९७६ | बीएससी (कृषी) | १२ .१२.२०१८ | इमाव उत्तीर्ण 
१६९. । श्री धनंजय नामदेव मिसाळ सोलापूर ०२.०६.१९७० १०.०१.२०१९ । अ.जा 
१७०. श्री एस एस बानाईत गडचिरोळी | ०२.०२.१९६६ | कृषि पदविका १७.०१.२०१९ । इमाव उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
re Ra सरळसेवाआजिबने 
श्री कुणाल दिलीप चिंचोले बुलढाणा ०९.०२.१९८६ | बी एससी (कृषी) | १८.०१.२०१९ | इमाव उत्तीर्ण eee 
09,20 
१७२. | श्री शंकर भिमशा पाथरवट सोलापूर ०१.०६.१९६८ २२.०१.२०१९ | विजाअ 
१७३. | श्रीमती अश्विनी भगवान 
: नलगे सोलापूर १९.११.१९८८ २२.०१.२०१९ | खुला 
नलगे 
१७४. श्री अमृतराव बाळासाहेब 
हेत 2 सोलापूर ०१.०६.१९८० २३.०१.२०१९ | खुला 
ढवळे 
१७५. श्री दिपक मारोतराव जंगले नागपूर ०३.०७.१९८३ | एम एससी (कृषी) | ११.०२.२०१९ | भजक । उत्तीर्ण 
६६७1118 सांगली ०१.७६-१९६९ १५.०२.२०१९ खुला 
पाटील 
ह a ie neve सांगली ०१.०८.१९८४ १५.०२.२०१९ अजा 
सदाकळे 
१७८. | Hl उमाकांत आनंदराव नागो त तरर १५.०२.२०१९ । इमाव 


राचेवाड 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शौक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
gq 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१७९. | श्रीम सुजाता अभिनव सांगली 
: ae s सांगली २८.०४.१९८८ १६.०२.२०१९ खुला 
तावदर 
१८०. | श्री गजानन रामराव ऐनवाड सांगली ०२.१०.१९९० १७.०२.२०१९ अज 
१८१. । श्री अजित कृष्णाराव Bra | सांगली २९.०७.१९६९ १८.०२.२०१९ | खुला 
१८२. | st तुळशीराम विठ्ठल सांगली 
: ae 5 सांगली ०४.०६.१९७२ १८.०२.२०१९ खुला 
संकपाळ 
१८२. | श्रीम प्रिती वाल्मिक जगताप पुणे १५.०५.१९८६ २०.०२.२०१९ खुला उत्तीर्ण 
१८४. श्री अब्दुलरज्जाक 
पुणे ५.०६.१९८ .०२.२०१ इमाव 
नजीरखान मुल्ला पु ०५.०६.१९८२ २२.०२.२०१९ ड्‌ 
१८५. श्री सर्जराव सखाराम शिंदे कोल्हापूर १५.०३.१९७० २२.०२.२०१९ | अजा 
१८६. | श्री सुनिल माणिक = 
माट क पुणे १५.११.१९८४ २२.०२.२०१९ | अजा 
गायकवाड 
१८७. | श्री विजय हणमंत कोळी पुणे ०९.१०.१९८८ २२.०२.२०१९ । विमाप्र 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१८८. | श्रीम वर्षा प्रमोद पाटील कोल्हापूर । ३१.०५.१९८५ २५.०२.२०१९ । खुला 
१८३. | श्री पंडीत गोपा राठोड कोल्हापूर । ०५.०५.१९६८ २५.०२.२०१९ | विजाअ 
१९०. श्रीम मनिषा राजाराम कोल्हापूर क क आक il ence 
धनवडे र ह री pa 
१९१. | श्री मोहन निवृत्ती मस्के सोलापूर ०१.०६.१९६६ २५.०२.२०१९ | अजा 
१९२. । श्री महेशकुमार गोरख सोलापूर dessa: २५.०२.२०१९ | खुला 
— पू OR. OR, खु 
१९३. | श्री निकेतन कृष्णाजी धापटे पुणे १३.०४.१९९० २५.०२.२०१९ | HAG 
१९४. | aft दिपक दत्तात्रय महांगडे सातारा १४.०५.१९८७ २७.०२.२०१९ | खुला 
१९५. | श्री बळीराम ज्ञानोबा मुंडफणे | सोलापूर ०१.०६.१९६५ २७.०२.२०१९ | खुला 
१५६. श्री संदिप रामदास गावडे सोलापूर १९.०२.१९७७ २७.०२.२०१९ | HAG 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१९७. श्री अश्वजित मच्छिंद्र सरवदे सोलापूर २३.०७.१९८४ २७.०२.२०१९ | अजा 
१९८. श्री दत्तात्रय जोतीराम कचरे सातारा २५.०३.१९६५ २७.०२.२०१९ | खुला 
१७ कवण सातारा २.११.१९८९ २८.०२.१०१९ अजा 
0२.14. .90-.२० 
सोनवणे 
१००. श्री दिपक शिवाजी साळूंके सातारा २९.०६.१९७४ २८.०२.२०१९ । खुला 
२०१. | sit महादेव मिटू भंडलकर पुणे २०.०७.१९७० २८.०२.२०१९ | विजाअ 
२०२. श्री एडी पाचांळ हिंगोली १२.०१.१९७८ १३.०३.२०१९ । इमाव उत्तीर्ण 
२०२. श्री चंद्रकांत बनशा TS पालळधर १९.०६.१९६८ २०.०५.२०१९ अज 
२०४. श्री विनय आकारामजी ढोणे अमरावती १४.१२.१९८४ | बी एससी (कृषी) | 09 .०६.२०१९ अजा उत्तीर्ण 
१०५. श्री आर आर पाचलेगावकर परभणी १७.०६.१९६६ ०७.०८.२०१९ इमाव उत्तीर्ण 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
१०६. | श्री रोहिदास का भोयर अकोला ०५.०२.१९७० | बी एससी (कृषी | ११.०९.२०१९ | इमाव उत्तीर्ण 
२०७. | श्री रतिराम नत्युजी नन्नावरे वर्धा ०५.०५.१९७० | बी एससी (कृषी) | १८.०९.२०१९ अज उत्तीर्ण 
८. | श्री तूकाराम शामरावजी ane आताही 
= जोगी वर्धा ०२.०५.१९७१ कृषि पदविका १८.०९.२०१९ | इमाव उत्तीर्ण डं 
२०९. श्री मनोहर बळीराम चव्हाण यवतमाळ 99.08.98 && कृषीपदवीका ०४.११.२०१९ | विजाअ | उत्तीर्ण 
११०. | श्री राहूल अमर वंजारी यवतमाळ । १९.१०.१९९१ | बी एससी (कृषी) | १९.११.२०१९ । अजा उत्तीर्ण 
२११. | श्रीमती प्रिती राहूल अहिरे जळगांव ०१.०५.१९८६ | एम.एस.सी. (कृषी) | १०.०१.२०२० अजा उत्तीर्ण 
WR श्री सुरेन्द्र मोहनलाल शहा अमरावती २६.०६.१९६६ | बीएससी(कृषी | ०३.०२.२०२० खुला 
हीर आजि बदलीने रुजू दि 
२१२. | श्रीमती मनिषा अरीफ शाह अकोला ०१.०३.१९८० | बीएससी (कृषी | ०४.०८.२०२० | अजा उत्तीर्ण “A 
०४/०८/२०२० 
२१४. | श्री किशोर दिलीप अहिरे नाशिक १३.०६.१९९१ कृषि पदवी २८.०८.२०२० | इमाव नाही 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
२१५. | श्री सचिन ओमप्रकाश जाधव नाशिक १६.११.१९८८ कृषि पदवी १४.०९.२०२० अज नाही 
२१६. | श्री हलकंचे प्रदिप सांबाप्पा लातूर 404: नन ०१.१०.२०२० खुला 
२१७. | महादेव देवराव जुडे यवतमाळ १२.११.१९७६ कृषीपदवीका २१.१०.२०२० अज उत्तीर्ण 
२१८. | धम्मपाल केशव तलवारे यवतमाळ ३१.०७.१९७४ | कृषीपदवीका २६.१०.२०२० | अजा उत्तीर्ण 
२१९. | st एस ए बोडके उस्मानाबाद । ०७.०७.१९९३ ०३.११.२०२० | भजक 
१२०. | श्री पवन दगडू गोसावी रत्नागीरी २५.०९.१९८७ १२.११.२०२० खुला 
२२). | श्री सावंन भिकासिंग जाधव | अमरावती । ०४.०५.१९८५ | बी एससी (कृषी) | ०७.१२.२०२० | विजाअ | उत्तीर्ण saa क्र 
२२२. श्री शिवप्रसाद सदाशिव खुला 
न ककी पुणे १८.०९.१९७० ०१.०४.२०२१ खुला 
वांगसकर 
१२३. | श्री रमेश रघुनाथ मेड पुणे ०१.०६.१९६८ ०५.०४.२०२१ इमाव 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
२२४. | श्री लक्ष्मण भगवानराव झांजे पुणे १२.०५.१९९० ०५.०४.२०२१ खुला 
२२५. | श्री प्रतापसिंग श्रीमंत होजाळ नाशिक २०.०८.१९८४ कृषि पदवी २५.०५.२०२१ अजा उत्तीर्ण 
कर [al eile sale बुलढाणा ०५.१२.१९८७ | बी एस सी (कृषी) २७.०९.२०२१ भजड 
टाकरस डै a aa 
9. ne आंतरजिल्हा बदलीन 
२२७.  श्रीसिध्दनाथ साधु काळेल सांगली १५.०६.१९८२ २८.१२.२०२१ । इमाव = र 
हजर दि १६.३.२०२१ 
RC | श्री भुषण प्रभाकर पाटील जळगांव ०९.०८.१९९६ | बी.एस.सी.(कृषि | २८.०२.२०२२ | इमाव अनुकंपा तत्वावर 
१9 । आ अंकुर सुरेश कांबळे रत्नागिरी १६.०६.१९८८ २७.०१.२०२२ खुला 
२२०. श्री निळू कान्हू ढेरंगे अहमदनगर इ.मा.व 
२३१. सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा 
नुतनराव बेराड अमरावती एस सी (कृषि) ga मुदतीत उत्तीर्ण नसल्याने 
श्री निलेश नुतनराव बेराड अमरावती ३१.०८.१९७६ | एमएससी( खूला कराडला ततची 


मा सैनिक 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी (कृषी) (महारष्ट्र कृषी सेवा विकल्प) यांची दि. 09.09.2023 ची तात्पुरती राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची 


विस्तार 
अधिकारी (कृषी) 
पदावरील प्रवर्ग सेवा 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शैक्षणीक अर्हता नियमित प्रवर्ग । पुर्व परिक्षा अभिप्राय.शेरा 
नियुक्तीचा उत्तीर्ण-सूट 
दिनांक 
२३२. सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा 
चह मुदतीत उत्तीर्ण 
श्रीमती श्रध्दा सुबराव पवार सांगली ११.११.१९८५ | बी एस सी (कृषी खुला त ह वती 
गमावली आहे. 
२३३. सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा 
श्रीम गिता सुरज यादव- तं गक का खुला मुदतीत उत्तीर्ण 
लावंड ee नसल्याने सेवा जेष्ठता 
गमावली आहे. 
२२३४. | श्रीमती जे बी भोसले परभणी खुला आंतर जिल्हा बदलीने 


KKKKKKKKKKKKEKREKEKEE 


